RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ६३ ] 


मंगळवार , मे २१, २०१९ / वैशाख ३१, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १४७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) , नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ मे २०१९. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९. 

क्रमांक एमपीआय -१११८ / प्र.क्र . ६३७ /पोल-११. - ज्याअर्थी, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई येथे गु.र.क्र . ८९ / २०१३ अन्वये भा.दं.वि. कलम 
४०९ , ४६५, ४६७, ४७१, ४७४ , ४७७( अ), १२०( ब ) सह कलम ३ व ४ अन्वये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे 
संरक्षण अधिनियम, १९९९ अन्वये दाखल गुन्ह्यामध्ये कसुरदार कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये दिनांक २४ मे २०१८ रोजी अधिसूचना निर्गमित करण्यात 
आली असून दिनांक २५ मे २०१८ च्या राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 
आणि ज्याअर्थी, दिनांक २४ मे २०१८ च्या अधिसूचनेसंदर्भात दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजी शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून 

ते 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ च्या राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ च्या कलम २(घ ) नुसार , 
वित्तीय संस्था ” याचा अर्थ, कोणतीही योजना किंवा व्यवस्था या अन्वये किंवा कोणत्याही अन्य रितीने , ठेवी स्विकारणारी कोणतीही व्यक्ती, 
असा आहे, परंतू त्यात राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या मालकीच्या किंवा त्याचे नियंत्रण असणा- या महामंडळाचा किंवा सहकारी 
संस्थेचा किंवा बँक व्यवसाय विनियमन अधिनियम , १ ९ ४ ९ च्या कलम ५ , खंड ( ग ) अन्वये केलेल्या व्याख्येप्रमाणे असलेल्या बँक व्यवसाय 
कंपनीचा समावेश होत नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रकरणी सर्व कसूरदार कंपन्या तसेच, नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि . ( एन.एस.ई.एल.) हे महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या 
( वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ मधील नमूद व्याख्येनुसार वित्तीय संस्थाच्या कक्षेत येतात . 

आता त्याअर्थी, या प्रकरणी संदिग्धता टाळण्यासाठी दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजी निर्गमित केलेले शुद्धिपत्रक मागे घेण्यात येत आहे, दिनांक 
२४ मे, २०१८ रोजी निर्गमित केलेली अधिसूचना यथास्थिती वाचण्यात यावी. 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अमिताभ गुप्ता, 


शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष ). 


( १ ) 


भाग चार - ब - १४७-१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २१, २०१ ९ / वैशाख ३१, शके १ ९ ४१ 


HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Hutatma Rajguru Chowk, 
Madam Cama Road , Mantralaya , Mumbai 400 032 , date 21st May 2019 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999 . 

No. MPI 1118 /C.R . 637 /Pol-11. — Whereas , a notification has been issued for attachment of 
properties , under sub -section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Protection of Interest of 
Depositors (in Financial Establishments ) Act , 1999 (MPID Act) , of the defaulter companies 
involved in the offence registered at E.O.W. Mumbai vide C.R. No. 89/2013 , u /s 409 , 465 , 467 , 
471, 474 , 477 ( A ), 120 ( B ) of IPC alongwith section 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest 
of Depositors ( in Financial Establishments) Act, 1999 , vide dated 24th May , 2018 and which is 
published in the official gazette dated 25th May , 2018 . 

And whereas, a corrigendum was issued in behalf of the notification dated 24th May , 2018 
on 31st July , 2018 which was published in the official gazette dated 3rd August, 2018 . 

And whereas, as per section 2 (d ) of the MPID Act, " Financial Establishment” means any 
person accepting deposit under any scheme or arrangement or in any other manner but does 
not include a corporation or a co -operative society owned or controlled by any State Government 
or the Central Government or a banking Company defined under clause ( c) of section 5 of the 
Banking Regulation Act , 1949. 

And whereas, in the present case, all the defaulter companies as well as M /s . National Spot 
Exchange Ltd. (NSEL ) are within the ambit of definition of Financial Establishment as 
contemplated in the MPID Act. 

Now therefore , so as to avoid any ambiguity the corrigendum dated 31st July , 2018 stands 
withdrawn , and the attachment order dated 24th May , 2018 may be read as originally issued . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AMITABH GUPTA , 
Principal Secretary to Government (Special). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


